लैंगिक अत्याचारास बळी पडलेल्या व्यक्तिना 
न्याय वैद्यकिय मदत मिळण्याकरीता 
मार्गदर्शक सुचनांची राज्यभरात 
अंमलबजावणी करण्याकरीता डॉ.साधना 
तायडे, संचालक यांना नोडल अधिकारी 
म्हणून नेमणूक करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण- २०१४/ प्र.क्र.२७०/ आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १६ जानेवारी, २०२० 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र.-संकिर्ण-२०१४/प्र.क्र.२७०/आरोग्य-३, 
दिनांक- ०७ ऑगस्ट,२०१५. 
२) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र.-संकिर्ण-२०१४/प्र.क्र.२७०/आरोग्य-३, 
दिनांक- १० जानेवारी,२०१९. 
३) आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, रुग्णालय-२ विभाग, नवी दिल्ली यांचे क्र- 
72.२८०१५/१४३/२०१३--(-..), दिनांक-३०.१२.२०१९ चे पत्र. 


शासन परिपत्रक - 
लैंगिक अत्याचारास बळी पडलेल्या व्यक्तिना न्याय वैद्यकिय मदत मिळण्याकरीता सर्व 


राज्यांकरीता एकच मार्गदर्शक सूचना केंद्र शासनाकडून तयार केल्या होत्या, त्याप्रमाणे या विभागाच्या 


दि.०७ ऑगस्ट,२०१५ च्या व दि.१० जानेवारी,२०१९ च्या परिपत्रकान्वये सदर मार्गदर्शक सूचना 


निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तथापि, सदर मार्गदर्शक सूचनांची राज्यभरात अंमलबजावणी करणे, 


त्या विषयाशी निगडीत प्रशिक्षण देणे, सेफ्टी किट सर्व रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करणे, एकूण तक्रारी 


प्राप्त व त्यावरील कार्यवाहीचा अहवाल सादर करणे या बाबीकरीता राज्यभरात एका नोडल 


अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे आवश्‍यक होत. त्याअनुषंगाने,डॉ.साधना तायडे, संचालक, आरोग्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१४/ प्र.क्र.२७०/आरोग्य-२ 


सेवा,मुंबई यांची नोडल अधिकारी नेमणूक करण्यात येत आहे. याबाबतचा सविस्तर तपशिल पुढील 


प्रमाणे आहे. 


कार्यालयाचा पत्ता - संचालक-१, आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 
3 मेल - dhs__2004@rediffmail.com 


दूरध्वनी क्रमांक - २२६२ १०३१ - ३६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००११६१ ५८४०५८५११७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
षि Digitally signed by 
R O S h a al | Roshani Dinesh Kadam 
Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 


D | al e S h Kadam Patil, C = IN, S = 


Maharashtra, O = 
Kadam _ itaherasnra, OU = Pubic 
A Health Department 
2 ati | Date: 2020.01.16 17:13:38 
(रो.दि.कदम- पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, (कायदा व सुव्यवस्थागृह विभाग (, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. महासंचालक, व पोलिस महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. महासंचालक, गुन्हे व अन्वेषण विभाग, पुणे. 
८. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आराग्य अभियान, मुंबई 
९. संचालक-१/२, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
qo, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय, मुंबई. 
११. संचालक, न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१४/ प्र.क्र.२७०/आरोग्य-२ 


१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
. सर्व उप संचालक, आरोग्य सेवा 

. सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक 

. सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी 

. सर्व वैद्यकीय अधिक्षक 

. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (सर्व कार्यासने) 
. निवडनस्ती- ( आरोग्य-३) 


प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख, स्त्री रोग शास्त्र, ग्रँड मेडीकल कॉलेज, मुंबई 
प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख, न्यायवैद्यक शास्त्र, ग्रॅंड मेडीकल कॉलेज, मुंबई. 
समन्वयक, सेहत (CEHAT), मुंबई. 

समन्वयक, (UNFPA), मुंबई. 

सर्व सह संचालक, आरोग्य सेवा 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


